Vanden! STZ ०१ 440342) 
ey eee. महाराष्ट गुजरात सीमेवरील राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र. ८ वरील आच्छाड, ता.तलासरी, 
जिल्हा ठाणे येथील सीमा तपासणी नाक्‍्याचे 
दापचरी, ता.डहाणू जिल्हा ठाणे येथे स्थानांतरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सितना ०७१२/प्र.क्र.३७/परिवहन ४, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर वन टॉवर, कफ परेड, 
३० वा मजला कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग, मुंबई ४०० ००५, 
दिनांक : ४ऑगस्ट,२०१२ 


संदर्भ: शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक- 


१. एमव्हीडी०१७८/२-३८ टि.आर, दिनांक १६ ऑगस्ट,१९७८ 
२. एमव्हीडी०२०८/प्रक्र१६/परि ४. दिनांक २५ मार्च, २००८ 


प्रस्तावना : महाराष्ट्र राज्यातून अन्य राज्यामध्ये जाणा-या राष्ट्रीय महामार्गांवर २२ सीमा तपासणी नाके 


कार्यरत असून या सीमा तपासणी नाक्‍यांचे आधुनिकरण करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने 


घेतला आहे. त्यानुसार या सीमा तपासणी ATS आधुनिकिकरण करणेबाबत, महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई या नोडल एजन्सीमार्फत सूरू आहे. संदर्भाधीन we येथील 
शासन निर्णयान्वये तलासरी (आच्छाड) येथे स्थापन झालेल्या सीमा तपासणी नाक्‍याचाही 


समावेश असून दापचरी येथे या ATA आधुनिकीकरणाचे काम सुरु आहे. 


शासन निर्णय : परिवहन विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या आच्छाड, तालूका-तलासरी, जिल्हा-ठाणे 


येथील विद्यमान सीमा तपासणी नाक्‍्याच्या आवश्यक त्या बाबीची पुर्वतयारी झाल्यानंतर या 


ARTS दापचरी, तालुका-डहाणू, जिल्हा-ठाणे येथे स्थलांतर करण्यास, शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२ दापचरी, तालूका-डहाणू, जिल्हा-ठाणे यथील आधुनिक सीमा तपासणी नाक्‍यावर परिवहन 


विभागाचे कामकाज सुरू करण्याकरिता, हा आधुनिक सीमा तपासणी नाका दिनांक ९ ऑगस्ट, 


२०१२ पासून कार्यान्वित करण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


“2 


(रू.न.देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


आच्छाडबांथकाम 


मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विक्रिकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा ठाणे, 

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वसई, जिल्हा ठाणे, 

निवड नस्ती, परिवहन-४ 


आच्छाडबांधकाम 


